मागणी क्र. के-११, मुख्य लेखाशिर्ष ४८०१ या 
लेखाशिर्षाखालील सन २०१८-१९ या वर्षा अखेरच्या 
बचतीच्या रक्कमा प्रत्यार्पित करणेबाबत व अंतिम 
सुधारीत तरतूदीस मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रत्यार्पित-२०१९/प्र.क्र.२८(२)/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक -: ३१/०३/२०१९ 


शासन निर्णय-: 

सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. के-११ मुख्य लेखाशिर्ष ४८०१- वीज प्रकल्पावरील 
भांडवली खर्च अंतर्गत कार्यक्रम खर्चावरील शिल्लक तरतूद सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केल्यानुसार 
प्रत्यक्ष बचत रू. १०९,३५,००,०००/-इतकी तरतूद प्रत्यार्पित करण्यात येत आहे. तसेच मागणी क्र. 
के -११ मुख्य लेखाशिर्ष ४८०१- वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, कार्यक्रम खर्चातर्गत वित्तीय वर्ष सन 
२०१८-१९ अखेरपर्यन्त झालेला प्रत्यक्ष खर्च रू. ४२५,३७,००,०००/- या खर्चास अतिम सुधारीत तरतूद 
म्हणून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. मागणी क्र. के-११ अंतर्गत विविध लेखाशिर्षा खालील एकूण मंजूर तरतूद, केलेले 
पुनर्विनियोजन, झालेला एकूण खर्च, बचतीची कारणे व अंतिम सुधारीत तरतूद या बाबींचा तपशिल 
सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केला आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०११५४०४४७३१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
क Digitally signed by Nitin Gaikwad 
Nitin GaiKWaC tinsesnta 0 Govemmentor 


Maharashtra, OU = Industry Energy and 
Labour Department 


१) 
Date: 2019.08.02 16:49:22 --05'30' 


(नितिन गायकवाड) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४००० २०. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
३. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महानिर्मिती कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्वी,मुंबई-५१ ४. ४. 
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाऱगड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ ५. अध्यक्ष 
व व्यवस्थापकीय संचालक, महासुत्रधारी Hol, WHMIS, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 
६. सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, 
७. मा.विरोधी पक्षनेता महाराष्ट्र परिषद / सभा,विधान मंडळ सचिवालय विधान भवन, मुंबई 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप/रालेवि-१) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रत्यार्पित-२०१९/प्र.क्र.२८(२)/ऊर्जा-३ 


९. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

qo, निवासी लेखाअधिकारी, वांद्रे (Yd), मुंबई Yoo ०५१ 

११.नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 

१२. क.अ. (प्रशासन-१), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 
१३. क.अ. (प्रशासन-५), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 
१४. वित्त विभाग/(अर्थसंकल्प-१३/साधनसंपत्ती/साऊ/व्य-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सन २०१८-१९ मधील कार्यक्रमावरील मंजूर तरतुद, प्रत्यार्पित करावयाची शिल्लक तरतुद, अंतिम सुधारीत तरतूद, व बचतीची कारणे 


9 


अंतिम सुधारीत 
तरतूद बचतीची कारणे 


प्रत्य रप केलेली 
बचत 
ळू 
_ = _ 
चं 


स्वतंत्र गावठाण फीडर योजना व | के-११ ४८०१३६०६ ३६५५५००००० ३६५५५००००० 


पायाभूत सुविधा विधा विकास 
_ 


शिक आणि 
८०१४००३ २५९७००००० २५९७००००० २५९७००००० ९३५००००० १६६२०००००॥|महानिर्मिती कंपनीच्या कोराडी संच क्र 

६ या प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास 
शासनाने मंजूरी दिली. सदर 
प्रकल्पाच्या २०% शासनाचे 
भागभांडवल म्हणून रू. १६.६२ कोटी 
इतका निधी महानिर्मिती कंपनीस 
वितरीत करण्यात आला व उर्वरित 
निधी रू. ९.३५ कोटी प्रत्यार्पित 
करण्यात येत आहे. 

i 


२|भुसावळ औष्णिक विद्युत 
प्रकल्पाच्या बदली प्रकल्पामध्ये 
भांडवली गुंतवणुक 


332000000 832000000 


Shae वीज प्रकल्पात भांडवली 
गुंतवणूक 


४८०१४०१२ १००००००००० १००००००००० १००००००००० १००००००००० कौडगांव येथील Yo मे व.सौर ऊर्जा 
प्रकल्पाच्या शुल्क दरास महाराष्ट्र 
विद्युत नियामक आयोगाची दि.३१ मार्च, 
२०१९ पूर्वी मंजूरी न मिळाल्यामुळे सदर 
निधी प्रत्यार्पित करण्यात आला आहे. 


Lo 


Digitally signed by Nitin Gaikwad 


नो id र्य DN: CN = Nitin Gaikwad, C = IN, S = Maharashtra, O = 
N | t | al a | kw a d Government Of Maharashtra, OU = Industry Energy and Labour 
Department 


Date: 2019.08.02 16:49:42 +05'30' 


(नितिन गायकवाड) 


३|कोराडी युनिटक्र.६ चे 
नुतनीकरण व आधुनिकीकरण 
करण्यासाठी भांडवली गुंतवणूक 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


